RNINo.MAHBIL/ 2009/ 35827 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना 

व जाहिराती 


वर्ष ६, अंक १७ ]] 


गुरुवार 


ते 


बुधवार , जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ०५ किंमत : रुपये १५.०० 


खाली नमूद 


नमूद केल्याप्रमाणे 


२ . 


प्राधिकृत प्रकाशन 

संकीर्ण सूचना व जाहिराती 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 

प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 

क्रमांक एमएसईटीसीएल / सी.ओ./पी.एस./ एससीएच-I/ पी.एन./ १९ ०० 
विद्युत कायदा, २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६/ प्र.क्र .-३१२ / ऊर्जा/ ४, दिनांक २४ ऑगस्ट २००६ 
( शासकीय राजपत्र, पान क्रमांक २८०) नुसार, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , खाली 
अति उच्च दाब पारेषण योजनांचे काम हाती घेण्याचे प्रस्तावित करीत आहे. या सर्व अधिकारांचा वापर प्रस्तावित योजनेतील वीजेचे पारेषण, 
म.रा.वि. पारेषण कं . मर्या. च्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येईल. जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे . 

खालील योजना त्या भागातील अति उच्च दाब ग्राहकांच्या वाढत्या वीजेची गरज पुरविण्यासाठी व नवीन ग्राहकांना वीज पुरवठा 
करण्यासाठी, तसेचविद्युत निष्कासन व्यवस्था व विद्युत प्रणाली सक्षम करण्यासाठी आहे. 

( १) बुलढाणा जिल्ह्यातील अंबिकापूर व कोलारी, ता . खामगाव येथील मे . विराज सोलर महाराष्ट्र प्रा . लि . यांच्या १०० मे.वॅ. 
सौरऊर्जा वीज प्रकल्पाची १३२ के.व्ही. वर निष्कासन व्यवस्था करणेबाबत. मे. विराज सोलर महाराष्ट्र प्रा.लि. यांनी महापारेषणच्या 
मार्गदर्शनाखाली करावयाची कामे (i) १३२ के. व्ही. एकल परिपथ वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर ( AL ५९ पॅन्थर कंडक्टरसह ) २२०/१३२ 
के.व्ही. बाळापूर उप -केंद्रापासून १३२ के.व्ही. सोलार पार्क उप-केंद्रापर्यंत उभारणे-१४ कि.मी. सदर वाहिनीचा मार्ग बुलढाणा जिल्ह्यातील 
अंबिकापूर , चितोडा ,हिंगणा- उमरा, उमरा -लासूरा , लासूरा- जहागीर, ता . खामगाव व अकोला जिल्ह्यातील काळबाई, कासारपेठ , मांडवा 
( खुर्द ), मांडवा ( बु.), ता. बाळापूर या महसुली गावाच्या परिक्षेत्रातून प्रस्तावित आहे. (ii ) २२०/१३२ के. व्ही . बाळापूर उप -केंद्रामध्ये १३२ 
के.व्ही . फिडर बे (२ बस) -१ नं. (iii ) सोलर पार्क उप -केंद्रामध्ये १३२ के.व्ही. फिडर बे (१ बस) -१ नं. ( iv) २२०/१३२ के.व्ही. बाळापूर 
उप-केंद्रामध्ये बस बार प्रोटेक्शन. (v ) २२०/१३२ के.व्ही. बाळापूर उप केंद्रामध्ये प्रस्तावित १३२ के.व्ही . बेसाठी स्काडा प्रणाली बसविणे. 
( vi ) मीटरिंग रुम ( ए.सी. ) ( vii ) २२०/१३२ के.व्ही . बाळापूर उप-केंद्रामध्ये मीटरिंग उपकरणे बसविणे. ( viii ) एबीटी मीटरिंग बसविणे. 
या योजनेचा अंदाजे खर्च रु. ९ ५३.५७ लाख इतका आहे. 

( २) सोलापूर जिल्ह्यातील घोळसगाव व किरनळ्ळी, ता . अक्कलकोट येथील मे. टाटा पॉवर रिन्युएबल एनर्जी लि . यांच्या 
१२० मे.वॅ. सौरऊर्जा वीज प्रकल्पाची १३२ के.व्ही. वर निष्कासन व्यवस्था करणेबाबत. मे. टाटा पॉवर रिन्युएबल एनर्जी लि . यांनी 
महापारेषणाच्या मार्गदर्शनाखाली करावयाची कामे (i) १३२ के.व्ही . दुहेरी परिपथ वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर १३२ के.व्ही . वाघदरी उप केंद्रापासून 
१३२ के.व्ही. सोलार पार्क उप-केंद्रापर्यंत उभारणे- ८ कि.मी. सदर वाहिनीचा मार्ग सोलापूर जिल्ह्यातील किरनळ्ळी, भूरी कवठे , गोगांव , 


- 


" 


. 


( १ ) 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १ ९ ४२ 
ता . अक्कलकोट या महसूली गावाच्या परिक्षेत्रातून प्रस्तावित आहे. (ii) १३२ के.व्ही. वाघदरी उप-केंद्रामध्ये १३२ के.व्ही. फिडर बे ( २ बस )-२ 
नं . (iii ) सोलार पार्क उप -केंद्रामध्ये १३२ के.व्ही. फिडर बे (१ बस ) -२ नं . (iv ) १३२ के.व्ही . वाघदरी उप -केंद्रामध्ये बस बार प्रोटेक्शन . 
( ) मीटरिंग रुम ( ए.सी. ) ( vi ) १३२ के.व्ही. वाघदरी उप -केंद्रामध्ये मीटरिंग उपकरणे बसविणे ( vii ) एबीटी मीटर्स बसविणे. या योजनेचा 
अंदाजे खर्च रु. २०४७.३७ लाख इतका आहे. 

( ३) जालना जिल्ह्यातील पांग्रीखुर्द, ता. मंथा येथील मे . रीपल रिन्युएबलस् प्रा. लि . यांच्या ५० मे.वॅ. सौरऊर्जावीज प्रकल्पाची १३२ 
के.व्ही. वर निष्कासन व्यवस्था करणेबाबत . मे. रीपल रिन्युएबलस् प्रा.लि. यांनी महापारेषणच्या मार्गदर्शनाखाली करावयाची कामे (i) १३२ 
के.व्ही. एकेरी परिपथ वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर १३२ के.व्ही. मंथा उप-केंद्रापासून १३२ के.व्ही. सोलार पार्क उप-केंद्रापर्यंत उभारणे 
५ कि.मी. सदर वाहिनीच्या मार्ग जालना जिल्ह्यातील उमरखेडा, टोकवाडी, मंथा या महसूली गावाच्या परिक्षेत्रातून प्रस्तावित आहे ( ii ) १३२ 
के.व्ही. मंथा उप -केंद्रामध्ये १३२ के.व्ही. फिडर बे ( १ बस )-१ नं . ( iii ) सोलार पार्क उप-केंद्रामध्ये १३२ के.व्ही . फिडर बे (१ बस )-१ 
नं . (iv ) १३२ के.व्ही. मंथा उप -केंद्रामध्ये बस बार प्रोटेक्शन . ( 0 ) मीटरिंग रुम ( ए.सी. ) ( vi ) १३२ के.व्ही. मंथा उप- केंद्रामध्ये मीटरिंग 
उपकरणे बसविणे. (vii ) एबीटी मीटर्स बसविणे. या योजनेचा अंदाजे खर्च रु. ५३१.९८ लाख इतका आहे. 

परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास, ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत, अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत आहे. 
याबाबतची अधिक माहिती अधीक्षक अभियंता योजना- (i), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, ३ रा मजला, प्रकाशगंगा, प्लॉट 
नं . सी -१९, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते . 


३ . 


- 


रविंद्र चव्हाण, 
संचालक ( प्रकल्प) . 


मुंबई, 
दिनांक १३ मार्च २०२० . 


الله 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १ ९ ४२ 

ASIAN PAINTS LIMITED 


6A , Shanti Nagar, Santacruz (E ), Mumbai 400 055 


SerialNo. M - 202 


Notice 


Notice is hereby given that the certificates for the undermentioned securities of the Company 
has been lost and the applicants have applied to the company to issue duplicate certificate . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
company at its Registered Office within 15 days from this date. Else, the company will proceed to issue 
duplicate certificate without further intimation . 


Distinctive Number (s ) 


Name of the 
Shareholders 

(1 ) 


Kind of Securities 
and Face Value 

( 2 ) 


No. of 
Securities 

(3 ) 


( 4 ) 


Mahadevan Parameswaran 


Shares Rs.1 each 


5370 


13451981-13457350 


Mumbai, 


M SIVARAMAN , 
(Name of Applicant). 


dated 30th May 2020 . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार 

ते बुधवार , जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १ ९ ४२ 

एशियन पेन्ट्स मर्यादित 
६ ए, शांती नगर, सांताक्रूझ (ई), मुंबई-४०० ०५५ 


Serial No. M - 203 


सूचना 
कंपनीच्या अधोरेखित सिक्युरिटीजची प्रमाणपत्रे गहाळ झाली आहेत आणि सिक्युरिटीज धारकांनी कंपनीला डुप्लिकेट प्रमाणपत्र देण्यासाठी 
अर्ज केला आहे अशी सूचना याद्वारे देण्यात आली आहे. 

ज्या सिक्युरिटीजच्या संदर्भात दावा आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीने कंपनीकडे या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत नोंदणीकृत कार्यालयात 
दावा दाखल करावा, अन्यथा कंपनी अधिक माहिती न देता डुप्लिकेट प्रमाणपत्र देण्यास पुढे जाईल . 


अर्जदाराचा नाव 

( १ ) 


सिक्युरिटीजची संख्या 

( २ ) 


प्रकारची सुरक्षा 

आणि चेहरा मूल्य 
( ३ ) 


विशिष्ट क्रमांक 

( ४ ) 


महादेवन परमेश्वरन 


५३७० 


शेर प्रत्येकी रुपये १ 


१३४५१९८१-१३४५७३५० 


मुंबई, 
दिनांक ३० मे २०२० . 


एम . शिवरामन , 


( अर्जदाराचा नाव) . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 

पनवेल महानगरपालिका 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १ ९ ४ ९ कलम २० ९, २१० अन्वये 


क्रमांक पमहा / नरवि / बांप / ७ ९ ० / २०२० 


जाहीर प्रकटन ( अंतिम ) 
ज्याअर्थी, मा. संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ह्यांनी अधिसूचना क्र . DP.Panvel/ R/TPV- 3/15-93/1/ 1675 , दिनांक 
१६ मार्च १९९ ३ ने सुधारित विकास योजना मंजूर केली असून ती योजना दिनांक १५ मे १९९ ३ पासून अंमलात आली आहे . तसेच पनवेल 
नगररचना योजना ही शासनाने दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये मंजूर केली आहे. मंजूर सुधारित विकास योजना व मंजूर नगररचना योजनेमधील 
रस्ते सार्वजनिक सुखसोईच्यादृष्टीने अरूंद आहेत . सबब खालील रस्ता नव्यानेविकसित करण्याचा व रुंदीकरण करणेचा महाराष्ट्र महानगरपालिका 

अधिनियम, १९ ४९ कलम २० ९, २१० अन्वये रस्ता रुंदीकरणाची नियमित रेषा करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे रस्ता रुंदीकरणास 
नागरिकांच्या हरकती व सूचना जा . क्र . १७११/ २०१९, दिनांक १६ जुलै २०१ ९ अन्वये जाहीर नोटीस मागविणेत आली होती. तसेच दिनांक १८ जुलै 
२०१९ मध्ये दै. सामना , दै. प्रहार, दै. रायगड नगरी व दै. कर्नाळा या वर्तमानपत्रात जाहीर प्रगटन प्रसिद्ध केले होते. तसेच स्वामी नित्यानंद मार्गावर 
( १) मुसलमान नाका (२ ) मिर्ची गल्ली नाका ( ३ ) शनी मंदीर ( ४) पंचरत्न हॉटेल या चौकांमध्ये नागरिकांच्या माहितीस्तव नोटीस बोर्ड लावणेत 
आले होते . 


१५.०० मी . 


अ . क्र . रस्त्याचे नाव व ठिकाण मंजूर विकास योजना व मंजूर 

अंतिम प्रमाणे 

नगररचना योजनेनुसार रस्त्याची रूंदी रस्त्याची रूंदी 
मौजै पनवेल येथील महात्मा गांधी रस्ता ( एम.जी.रोड ) १०.०० मी . व १२.०० मी . 

( आदिल टॉवर ते पंचरत्न सर्कल पर्यंत ) 
ज्याअर्थी, कळविणेत येते की , सदर बाबत आलेल्या हरकती व सूचना संदर्भात संबंधितांची सुनावणी दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी 
घेण्यात आलेली असून सदर रस्त्याच्या रुंदीकरणास स्थायी समितीने ठराव क्र . २३०, दिनांक ६ मार्च २०२० ने अंतिम मान्यता दिली आहे . 

मौजे पनवेल येथील महात्मा गांधी रस्ता ( एम.जी.रोड ) ( आदिल टॉवर ते पंचरत्न सर्कल पर्यंत ) या रस्त्याची रुंदी १५.०० मी . करण्यात येत 
आहे. 

नियोजित १५.०० मी . रुंदीचा रस्ता दर्शविणारा भाग नकाशा महानगरपालिकेतील नगररचना विभागात कार्यालयीन वेळेत अवलोकनार्थ 
१ महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध ठेवण्यात आला आहे. 


टिप : 


अ. अ . शेख, 
सहायक संचालक, नगररचना , 
पनवेल महानगरपालिका. 


दिनांक ९ जून २०२०. 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


